अर्थसंकल्पीय अनुदान 20-2024 मागणी 
क्र. वाय-०६, ४४०२ मृद व जलसंधारण 
यावरील भांडवली खर्च (योजनेत्तर)(४४०२ 
११४८) 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी १६२०/प्र.क्र.६९-आ/पापु-१५ 
सातवा मजला, गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय इमारत संकुल 
क्रॉफर्ड मार्केट जवळ, लोकमान्य टिळक मार्ग, नवीन मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१ 
तारीख: 92 फेब्रुवारी, २०२१ 


वाचा- 

१) शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग क्रमांकः बीयुडी-१६२०/प्र.क्र.६९-अ/पापु- 
१५, दिनांक १६.०७.२०२० 

२) शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग क्रमांकः बीयुडी-१६२०/प्र.क्र.६९-अ/पापु- 
१५, दिनांक २७.१०.२०२० 

३) शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग क्रमांकः बीयुडी-१६२०/प्र.क्र.६९-अ/पापु- 
१५, दिनांक १६.१२.२०२० 

४) शासननिर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग क्रमांकः बीयुडी-१६२०/प्र.क्र.६९-आअ/ 

पापु-१५, दिनांक २०.०१.२०२१ 


प्रस्तावना - 

सन २०२०-२०२१ या आर्थिक वर्षात भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेच्या आस्थापनेचा खर्च 
भागविण्यासाठी “मागणी क्रमांक वाय-०६, ४४०२ मृद व जलसंधारण यावरील भांडवली खर्च, 
(00)(909) मृद सर्वेक्षण व चाचणी, (०१)(०१)एक-भूजल सर्वेक्षण आणि विकास अभिकरण याखालील 
लहान पाटबंधारे योजना (अनिवार्यी(४४०२ ११४८)” लेखाशीर्षाखाली रू. २९,७३,५३,०००/- इतकी 
अर्थसंकल्पीय तरतुद करण्यात आली आहे. त्यापैकी रूपये २२,३१,१९,८५० /- इतके अनुदान 
संदर्भाधिन क्र.१, २, 3 व ४ अन्वये आतापर्यंत अर्थसंकल्प अंदाज, वितरण व संनियंत्रण प्रणालीवर 
वितरीत करण्यात आले होते. सदर लेखाशीर्षाखाली चाळू आर्थिक वर्षातील पुढील कालावधीचा खर्च 
भागविण्यासाठी संचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे यांना अनुदान उपलब्ध करून 
देण्याची बाब विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी -१६२०/प्र.क्र.६९-आअ/पापु-१५ 


शासन निर्णय- 

सन २०२०-२०२१ या आर्थिक वर्षात भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेचा आस्थापना व इतर 
अनुषंगिक बाबींवरील खर्च भागविण्यासाठी पुढील विवरणपत्रात स्तंभ-५ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे एकूण 
रू. २,७६,६७,६५० /- (रूपये दोन कोटी झशहात्तर लक्ष सदुसष्ठ हजार सहाशे पन्नास फक्त ) इतके 
अनुदान संचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे यांना या शासन निर्णयाद्वारे मुक्‍त 
करण्यात येत आहे. 


(रूपये हजारात) 
वित्तीय वर्षे २०२०- | सन २०२०-२०२१ सध्या वित 


उद्दिष्ट 


२०२१ करीता | करीता आतापर्यंत | करावयाचे अनुदान 
मंजूर अनुदान | वितरीत केलेले 
अनुदान 


ae 
हाक 
उ aaa TA 
Sa 
ik 


शि YQ यंत्रसामग्री व ५५००.००० १९२५.००० 0.000 
साधनसामुग्री 


गाडा eRe | A क 


संचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा यांच्या अधिनस्त कार्यालयांना उक्त 
लेखशीर्षाखाली अनुदान वितरित करतेवेळी महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका व वित्तीय अधिकार 
नियम पुस्तिकेमध्ये उल्लेख केलेल्या नियमांचे तसेच वित्त विभागाच्या दिनांक १६.०४.२०२० रोजीच्या 
शासन परिपत्रकातील परिच्छेद क्रमांक ४ ते १३ व सोबतच्या परिशिष्ठातील मार्गदर्शक सूचनांचे 
काटेकोरपणे पालन करावे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी -१६२०/प्र.क्र.६९-आअ/पापु-१५ 


सदर खर्च “मागणी क्रमांक वाय-०६, ४४०२ मृद व जलसंधारण यावरील भांडवली खर्च, 
(00)(909) मृद सर्वेक्षण व चाचणी, (०१)(०१)एक-भूजल सर्वेक्षण आणि विकास अभिकरण याखालील 
लहान पाटबंधारे योजना (अनिवार्य)(४४०२ ११४८)” यालेखाशीर्षाखाली दर्शविण्यात यावा. तसेच 
संचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे यांना अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर उपलब्ध 
करून दिलेले अनुदान मासिक तरतुदीतुन भागविण्यात यावा. सदर निधी वित्त विभागाच्या 
दिनांक १६.०४.२०२० रोजीच्या परिपत्रकातील तरतुदींच्या अधीन राहून वितरित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०२१२१५१८३३६२२८ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Ganesh Nivrutti Pawar 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
ipply And 


anitation Depart 


> 
शः जि postalCode=400032, st=Maharashtra, 

N | V [| 1 tt | 2.5.4.20=B0Sbdef8ce1424c02121cecedd20 

e917ffalef512d7e8fa2e49d93adbb5ad352, 

serialNumber=1325a2533628572438b5{b7 

11c805de49788678b97015bb0cac990e3b3 


Pawar क 
(गणेश पवार) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


संचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे. 

उप संचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, सर्व. 
सहसंचालक(मविवलेसे), भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे. 

वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, सर्व. 

महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ मुंबई/२-नागपूर (लेखापरिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, सर्व. 

वित्त विभाग, अर्थसंकल्प १६२ प्रती) 

. कक्ष अधिकारी/लेखा अधिकारी, पापु-०४,पापु-२० 

निवड नस्ती (पापु-१५) 


co “७ AY -0 


o~ 
ae 
र 


:० (6२ Sm 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


